एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-३ 
(सीपीटीपी-३) अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या सहायक 
संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा,गट-अ 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक -टिआरएन-२०१९/प्र.क्र.१७/सीपीटीपी-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- २९/०७/२०२१ 


वाचा :- १.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१८-ब, दि.२०/०१/२०१४ 
२.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-०४१६/ प्र.क्र.६१/१६/ १८-ब, दि.०४/०८/२०१६ 
३.सा.प्र.वि.,कार्यालयीन आदेशा क्र.टिआरएन-२०१७/प्र.क्र.३१/सीपीटीपी-अ,दि.०४/१२/२०१७ 
४.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय, क्र. परिवी-२७१५ /प्र.क्र.३०२/ आठ, दि.२९/०२/२०१६ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०१५ अंतर्गत सहायक संचालक, महाराष्ट्र 
वित्त व लेखा सेवा, (गट- अ) या पदावर शिफारस केलेल्या एकूण १४ उमेदवारांना दिनांक ०४/०८/२०१६ 
च्या कार्यालयीन आदेशान्वये परिविक्षाधीन अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती देण्यात आली होती. सदर परिविक्षाधीन 
अधिकाऱ्यांसाठी दिनांक ०२/०५/२०१६ ते दिनांक ३०/०४/२०१८ या कालावधीत एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी-३) आयोजित करण्यात आला होता. यामधील पुढील तक्त्यातील संबंधित ०२ 
परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०१६ मधील क्रमांक १ (३) (ब) नुसार 
परिविक्षा कालावधीत नैमित्तीक रजेव्यतिरिकक्‍्त कोणत्याही स्वरूपाची रजा उपभोगल्यास उमेदवारांचा 
परिविक्षा कालावधी रजेच्या काळावधीएवढा वाढविण्यात येतो. पुढील तक्त्यातील संबंधित ०२ परिविक्षाधीन 
अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारची रजा घेतली नसल्याने स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास त्यांचा 
सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ या पदावरील परिविक्षा कालावधी याद्वारे समाप्त 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव शिफारस | परिविक्षाधीन म्हणून परिविक्ष विभागीय परीक्ष परिविष i 
प्रवर्ग सेवेत नियुक्तीचा कालावधीत उत्तीर्ण/परीक्षेचा समाप्तीचा दिनांक 
दिनांक उमेदवाराने कालावधी 
उपभोगलेल्या 
रजा (दिवस) 
ra | 2 3 | 8s | 4 g 11 | 
शि श्री. चंद्रकांत OBC ०२/०५/२०१६ निरंक विभागीय परीक्षा सन- ३०/०४/२०१८ 
साहेबराव खारोडे (म.पू) २०१४/१ ली संधी | (म.नं) 
(निकाळाचा दिनांक 
२३/०५/२०१७) 
2 श्रीमती अर्चना OPEN- ०२/०५/२०१६ निरंक विभागीय परीक्षा सन- ३०/०४/२०१८ 
अभिमन्यु नरवडे FEMALE | (म.प) 2098/2 री संधी | (म.नं. 
3 4 (निकाळाचा दिनांक 
२१/०९/२०१८ ) 


शासन आदेडा क्रमांकः टिआरएन-२०१९/प्र.क्र.१७/सीपीटीपी-अ 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २९/०२/२०१६ मधील अ.क्र.८ मध्ये “परिविक्षा 
अधिकारी यांस पहिली वेतनवाढ त्यांचा एक वर्षाचा परिविक्षा कालावधी पूर्ण झाल्यावर देण्यात यावी, 
त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर देण्यात यावी” अजी 
तरतूद आहे. त्यानुसार उपरोक्त ०२ परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना पहिली वेतनवाढ दिनांक ०४/१२/२०१७ च्या 
कार्यालयीन आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली आहे. आता संबंधित परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी परिविक्षा 
कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांना अनुज्ञेय करण्यात यावी. 
४. उपरोक्त “परिच्छेद २” मधील तक्त्यातील संबंधित परिविक्षाधीन सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त 
व लेखा सेवा, गट-अ यांनी प्रशिक्षण कालावधीत घेतलेल्या रजांचा तपशील व रजा मंजूरी आदेश क्षेत्रिय 
कार्यालयाकडून प्राप्त झाला असून त्याआधारे सदर आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७२९१२२८०७८२०७ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Babasaheb Kisan 
Virole 


(बा. कि. विरोळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सबंधित अधिकारी (ईमेलद्वारे) 


१. सह सचिव/ उप सचिव, (आस्था-सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-आ), वित्त 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. महासंचालक, यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 

३. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे विभाग, पुणे 

४. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 

५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


